कक्ष अधिकारी पदावरून अवर सचिव पदावर 
तदर्थ पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- उसप-१३२१/प्र.क्र ६२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ- शासन आदेश समक्रमांक दि.३१.०५.२०२१ 
आदेशा :- 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांना 
अवर सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना स्तंभ ५ मध्ये नमूद केलेल्या 
विभागात करण्यात आली होती. आता सदर आदेशामध्ये अंशात: बदल करून त्यांची सुधारीत पदस्थापना स्तंभ ६ मध्ये 


नमूद केल्यानुसार करण्यात येत आहे. 


अ. अवर सचिवांचे नाव जाती सध्याचा पदोन्नतीनंतर सुधारीत 
क्र. प्रवर्ग विभाग पदस्थापनेचा | पदस्थापनेचा 
विभाग विभाग 
1१ २ ३ 1 छे ५ & 
१ | श्री.शि.गु.गोरे खुला | सामान्य प्रशासन | नियोजन सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग विभाग 

2 श्री.प्र.दे.पायघन इमाव | गृहनिर्माण विभाग । सामान्य गृहनिर्माण विभाग 
प्रशासन 
विभाग 

२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०११८२९४५७९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gajanan Bhimrao Gurav 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


प्रति, 
. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 

. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अमु.स./प्रधान सचिव/सचिव- गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सह/उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग/गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


0 ™ ०७८ «Av A -O 


, संबंधीत अधिकारी विभागामार्फत 
८. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ. 


